सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतिबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - शापसे ३४१७/प्र.क्र.१५४/का.३१ (शापसे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २८ जुले, २०२२. 


शुध्दीपत्रक 
शासन निर्णय दिनांक २८ जुले, २०२२ सोबतच्या विवरणपत्र “a” मधील सुधारित आकृतिबंधात नमूद 
अ.क्र.२-लेखा अधिकारी (गट-ब), अ.क्र.३- कार्यालय अधिक्षक (गट-ब), अ.क्र.४-सहायक अधिक्षक कर्मशाळा 
(गट-ब) व अ.क्र.६- सहायक लेखा अधिकारी (गट-ब) ही पदे राजपत्रित पदे असल्याचे नमूद करणे आवश्‍यक 
आहे. यास्तव शासन निर्णय दिनांक २८.०७.२०२२ सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील सुधारित आकृतिबंधातील 
पदनामांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र “अ 
सुधारित आकृतिबंध 
अ.क्र. । पदनाम ऐवजी पदनाम खालीलप्रमाणे वाचावे 
२ लेखाधिकारी लेखाधिकारी (राजपत्रित) 
३ कार्यालय अधीक्षक कार्यालय अधीक्षक (राजपत्रित) 
४ सहा.अधीक्षक (कर्मशाळा) सहा.अधीक्षक (कर्मशाळा) (राजपत्रित) 
& सहा.लेखाधिकारी सहा.लेखाधिकारी (राजपत्रित) 


हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०८१२५०४९८४०७ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ~~ DILIP NANDKUMAR 
DESHPANDE 


(दिलीप देशपांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
उपसचिव राजशिष्टाचार तथा पदसिध्द संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा) - १,मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२५), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-४/ (आपुक)/ (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 
नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्या-३१(शापसे). 


Cc 40 A -0 


Cc 
eS 


eon SG O&M 


